घन कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, च्या 
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय 
देखरेख समिती स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०१८/प्र. क्र.३०६/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
४था मजला, मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०१८. 
पहा : 
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने घन कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत 

मुळ अर्ज क्रमांक ६०६/२०१८ या प्रकरणी दिनांक २२ डिसेंबर, २०१६ रोजी दिलेला आदेश. 


प्रस्तावना: 

नागरी स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतचे महत्व विचारात घेऊन, राष्ट्रीय हरित 
न्यायाधिकरणात) NGT) दाखल मुळ याचीका क्रमांक १९९/२०१४ मध्ये दिनांक २२ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या 
आदेशान्वये देशातील राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना घन कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, च्या प्रभावी 
अंमलबजावणीबाबत निदेश दिले आहेत. या संदर्भात सर्व राज्यांची एक व्हीडीओ कॉन्फरन्स ऑगस्ट, २०१८ मध्ये 
घेण्यात आली होती. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने मुळ अर्ज क्र. ६०६/२०१८ याचीकेमध्ये न्यायाधिकरणाने घन 
कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय देखरेख समिती गठीत 
करण्यातबाबत आदेश दिले. न्यायाधिकरण्याच्या आदेशानुसार राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय देखरेख समिती गठीत 
करण्याच्या निर्णयानुसार खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर समितीमध्ये 
पुढील सदस्यांचा SATA करण्यात येत आहे. 


१) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - अध्यक्ष 
२) प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - सदस्य 
३) केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचा व राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचा एक प्रतिनिधी, - सदस्य 


४) उप सचिव, नवि-३४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे समितीचे समन्वयक असतील. 


समितीचे कार्य खालील प्रमाणे : 

१) राज्यतील स्थानीक नागरी स्वराज्य संस्थांशी महिन्यातून दोनदा संवाद साधणे, 

२) घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तांत्रीक व धोरणात्मक बाबी 
यांचे प्रशासकीय नियमन करणे, तसेच सर्वोच्च समिती व विभागीय देखरेख समितीने दिलेल्या 
सुचनांची अंमजबजावणी करणे. 

३) विभागीय देखरेख समितीला दर महिन्याच्या कामाचा अहवाल सादर करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र. क्र.३०६/नवि-३४ 


४) घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी मोठया स्थानीक 
नागरी स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर समिती नियुक्‍त करण्याबाबत सनियंत्रण करणे. 

4) घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ च्या प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी करीता ळोक 
सहभागास प्रोत्साहन देणे. 

६) घनकचरा कचरा व्यवस्थापन स्थिती संबंधित माहिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये देण्याबाबत प्रोत्साहीत 
करणे. 


2. राज्यस्तरीय देखरेख समितीने किमान दोन आठवडयातून एकदा संवाद साधावा. 

३. । केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांच्या प्रतिनिधींनी राज्य स्तरीय समितीस 
सहकार्य करावे. 

४. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्‍त नमुद आदेशानुसार राज्य स्तरीय देखरेख समितीने तीचे कार्य 
लवकरात लवकर सूरू करावे. 

५. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्‍त नमुद आदेशानुसार सदर समितीचा कार्यकाल अन्यथा पुढील 
आदेश नसल्यास एक वर्ष राहील. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२११७१०१६२७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


। Kailas क 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Madhukar zest 
(कैलास बधान) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
(१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
(२ मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
(३) मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
(४ मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
(५) प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
(६ सदस्य सचिव, राज्य प्रदुषण नियंत्रक मंडळ, महाराष्ट्र, मुंबई 
(७ विभागीय संचालक, केंद्रीय प्रदुषण मंडळ, मुंबई 
(८) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
(९ विभागीय आयुक्त, महसूल विभाग (सवी. 
(१०) जिल्हाधिकारी, सर्व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र. क्र.३०६/नवि-३४ 


११) आयुक्‍त, महानगरपालिका (सवी. 
१२) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत (सवी. 
१३) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 


( 
( 
( 
(१४) निवडनस्ती, नवि-३४. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Constitution of State Level 
Monitoring Committee for 
Effective Implementation of 
SWM Rules, 2016. 


Government of Maharashtra 
Urban Development Department 
Government Resolution No- SWM-2018/C.R.-306/UD-34 
Shahid Rajguru Chowk, Madam Cama Road, 
Mantralaya, Mumbai- 400 032. 
Date: 21* September, 2018 


Read: NGT O.A. No: 606 of 2018 in the matter of compliance of SWM rules, 2016. 


Preface:- 

Considering the importance of efficient Municipal Solid Waste Management, the Hon’ble 
National Green Tribunal (NGT), on 227५ December 2016, had issued an order (O.A. No. 199 of 2014) 
with directions to all the states/UTs for effective implementation of the SWM rules, 2016. A video 
conference was conducted with all the states in the month of August 2018 and vide NGT O.A. No: 
606 of 2018, Hon’ble Tribunal has further given directives for effective implementation of the SWM 
rules, including constitution of a State Level Monitoring Committee for every state. 


Government Resolution:- 
State Level Committee for effective implementation of SWM Rules for State of Maharashtra 
is hereby being constituted: 


1) Chairperson: Principal Secretary, Uroan Development Department. 

2) Member: Principal Secretary, Environment Department. 

3) Member: Representatives from CPCB, and MPCB. 

4) Deputy Secretary, UD-34, UDD, Government of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai, will be 
co-ordinator for this committee. 


The role of State Level Committee will be as follows: 
i) To interact with Local Bodies twice in a month. 


ii) To administer technical and policy issues in accordance with SWM rules 2016 and 
instructions issued by Apex and Regional Committees. 

iii) To Submit of reports of working to Regional Committees on a monthly basis. 

iv) To monitor formation of ULB level Committees for effective implementation of SWM 2016 
in bigger ULBs. 

v) To Encourage Public involvement in compliance of Solid Waste Management Rule, 2016. 

vi) To Encourage information regarding SWM status being put up in public domain. Etc. 


2. The State Level Committee may have interactions with Local Bodies once in two weeks. 

3. The representatives from the Centre Pollution Control Board and State Pollution Control 
Boards would assist the State Level Committee. 

4. In accordance with the order of the NGT, State Level Committee should resume their work at 
the earliest. 

5. In accordance with the orders from the NGT the tenure of the committee will be for a period 


of one-year subject to any further orders. 


Government Resolution No.: SWM-2018/C.R.-306/UD-34 


6. This Government resolution of Maharashtra Government is available at the website 
www.maharashtra.gov.in. Reference number for this is 201809211710162725. This order has been 


signed digitally. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra. 


gg 


)2e7eaab4bcc4a3d59d 


Di 
. Of 
Kailas Madhukar ®: 
fee 4b 085, 
B a d h a n seri 83c1c73de120837488d76379734db4868092e2 
b35ba1 dfécfea965Ofctf780f, cn=Kailas Madhukar Badhan 


Date: 2018.09.29 16:00:01 +05'30' 


( Kailas Madhukar Badhan ) 
Deputy Secretary to Government of Maharashtra 
Urban Development Department. 


Secretary to Hon. Governar of Maharashtra, Mumbai. 

Add. Chief Secretary to Hon’ble Chief Minister, Mantralaya, Mumbai. 

Personal Secretary to Hon’ble Minister of State (Urban Development), Mantralaya, 
Mumbai. 

Hon’ble Chief Secretary, Government of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai. 
Principal Secretary, Environment Department, Mantaralaya, Mumbai. 

Member Secretary, State Pollution Control Board, Maharashtra. 

Regional Director, CPCB. 

Commissioner and Director, Directorate of Municipal Administration, Worli, Mumbai. 
Divisional Commissioner (all) 


. District Collector (all) 

. Municipal Commissioner (all) 

. Chief officer, Municipal Council / Nagar Panchayat (all) 

. State Mission Director, Swachh Maharashtra Mission (Urban), Mumbai. 
. Select File, UD-34. 


Page 2 of 2 


